बाभळगांब, जि. लातूर येथे पोलीस प्रशिक्षण 
शाळा स्थापन करण्याबाबत 
कार्यालय प्रमुख तसेच आहरण व संवितरण 
अधिकारी घोषित करणे 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग, 
शासन तिर्णय क्रमांक टिईएक्स ३२०००/सीआर-४८८/पोल-५अ 
मंत्रालय, मुंबई-३२ दिनांक : २२ फेब्रुवारी, २००६. 


* वाचा : १) शासन निर्णय wate टिईएक्स ३२०००/सीआर-४८८/पोल-५अ, 
दिनांक १७ जानेवारी, २००३ 
२) शासन निर्णय क्रमाक टिईएक्स ३२०००/सीआर-४८८/पोल-५अ 
दिनांक २८ नोव्हेंबर, २००५, . - . . :: 


शासन तिर्णय.; महाराष्ट्र राज्यात सध्या अस्तित्वात असलेल्या पोलीस प्रशिक्षण शाळांची क्षमता 
- राज्यातील एकूण पोलीस प्रशिक्षगार्थीच्या लुलनेने अपुरी असल्यामुळे बाभळगांव जि. लातूर येथे 
शासन निर्णय, समक्रमांक, दि. १७ जानेवारी, २००३ अन्वये नवीत पोलीस प्रशिक्षण शाळा 
स्थापन करण्यांस 'शासन मान्यता देण्यात आलेली आहे. ava शासन निर्णय, समक्रमांक, दि. 
२८ नोव्हेबर, २००५ अन्वये १६४ पदांच्या निर्मितीस शासन मान्यता देण्यात आलेली आहे. 


२, सदर प्रशिक्षण शाळेसाठी मंजूर करण्यात आलेल्या १६४ पदांमध्ये प्राचार्यांचे पद 
तुर्तास नंजूर नाही, सदर पोलीस प्रशिक्षण शाळा पूर्णपणे कार्यान्वित झाल्यानंतर पोलीस 
महासचाःलक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना प्राचार्य पदाच्या पदनिर्मितीचा प्रस्ताव शासनास सादर 
करण्याबाबत शासन निर्णय, समक्रमांक,. दि. २८ नोव्हेंबर, २००५ अन्वये निदेशित करण्यात 
आलेले आहे. आता प्राचार्य पदाच्या निर्मितीपर्यंत सदर प्रशिक्षण शाळेच्या उप प्राचार्यांना कार्यालय 
प्रमुख तसेच आहरण ब संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


व, हा शासन निर्णय fe विभागाच्या अनौपचारिक wed क्रमाक १४/कोषा-५, दि. 
२०/४२/२००६ अन्वये त्या विभागाच्या सहमतीने तसेच शासन निर्णय क्रमांक विअप्र-१००० 
/प्र.क्र४६/२००१/विनियम, दि. ११ जुलै, २००१ after वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, 
भाग-पहिला, उप दिभाग-एक मधील नियम क्रमांक २ अन्वये विभागांना प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेशानुसार व नावाने, 


१, 
ग.७४४00"0१ 


(प्र. ता. गौड) 
सह सचिव,गृह AM, ANTE शासन, 


Bat 


पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके, मुंबई 

विशेष पोलीस महानिरीक्षक (नियोजन व समन्वय ) महाराष्ट्र राज्य 
जिल्हाधिकारी, लातूर 

पोलीस अधिक्षक, लातूर. 

सर्व पोलीस आयुक्त/पोलीस अधिक्षक 

सर्व प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण शाळा, 

महालेखापाल, महाराष्ट्र १ व २ (लेखा अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) मुंबई/नागपूर. 
संचालनालय, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासकिय इमारती समोर, मुंबई. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

वित्त विभाग (ब्यय-७/अर्थसंकल्प १०/कोषा-५/विनियम),मंत्रालय, मुंबई 

गृह विभाग (कार्यासत बीयुडी-१/पोल-४/पोल-७) मंत्रालय, मुंबई-३२ 
निवडनस्ती. oie © 


